RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ४८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन- ४/ १७२४७ / २०१७. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १८७८ (१८७८ चा ७ ) याच्या कलम २८ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १२ मे १९०४ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार “ संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार 
आहे किंवाजिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून 
उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी (यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू 
असतील ; 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी-१०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे - 

( क ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद होईल . 
( ख) असे घोषित करतात की, महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( घ ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर , उपविभाग नाशिक , जिल्हा नाशिक यांची नियुक्ती करीत 
आहेत ; 


वि ( एच) ५४४ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


( ड ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२, १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्यानेदिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 


पूर्वीचा 
सर्व्हे नंबर 


गट 
नंबर 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , मौजे बेहेडपाडा 

चतु : सीमा 
उत्तर 

पूर्व 

दक्षिण 


पश्चिम 
७ 


१ 


२ 


हे . आर 


० 


गट नंबर ९ 
गट नंबर ७४ , गावठाण 
गट नंबर ६९ 
गट नंबर ६१ , ६२ , ६३ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६५ 
गट नंबर ७४ 
फॉरेस्ट गट नंबर ६५ 
फॉरेस्ट गट नंबर ६५ 


गट नंबर ५, ७, ८ , ९ 
गट नंबर ७४ 
गट नंबर ६९ भाग 
फॉरेस्ट गट नंबर ६५ 


६ /३ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६५ 
फॉरेस्ट गट नंबर ६५ 
गट नंबर ६९, ७० 
गट नंबर ६१, 
फॉरेस्ट गट नंबर ६५. 
फॉरेस्ट गट नंबर ४५ 
गट नंबर ३० 


७१ 


० 


४४ 


० ३२ 

३८ 


गट नंबर ४० , ४१, ४३ 
गट नंबर ३० , ३२ 


२२ 


३१ 


० 


फॉरेस्ट गट नंबर ६५ फॉरेस्ट गट नंबर ६५ 
गट नंबर ३० , ३२, गट नंबर ३२ 
फॉरेस्ट गट नंबर ४५. 
फॉरेस्ट गट नंबर ६५ मौजे चिंचओहळची शीव 
फॉरेस्ट गट नंबर ६५ गट नंबर ६९ 


४५ 


१०० ३९ 

० २८ 


मौजे खरशेतची शीव 
गट नंबर ६९ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६५ 
फॉरेस्ट गट नंबर ६५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


महेश झगडे, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १५ नोव्हेंबर २०१७. 


SPECIMEN NOTIFICATION 


District Nashik 


No . RB/ Desk- II /Land - 4/ 17247/ 2017. - Whereas, the Government of Bombay has,inexercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VII of 1878 ) vide the Government Notification 
published in Bombay GovernmentGazette , dated the 12th May 1904, declared that the provisions of Chapter 
IV of " Protected Forests " of the said Act shall be applicable to the Forest Land /Waste Land which is not 
included in the "Reserved Forests " , but which is the property ofGovernment, or over which the Government 
has proprietary rights , or to the whole or any part of the Forest-Produce of which the Government is 
entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said 
land ) as a " Protected Forest" ; 


and whereas , the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests " . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


३ 


No. FLD - 1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 ( Bom . VIII of 1958 ) ], the 
Commissioner ofNashik hereby - 


(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 


(b ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests " ; 


( c ) specifies the situation and limits of " Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 

and 


(d ) appoints the Sub - Divisional Officer, Igatpuri- Trimbakeshwar, Sub - Division , Nashik , district Nashik 

incharge of the Trimbakeshwar taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and 
determine the existence , nature and extentof any rights alleged to exist in favour of any person 
in or over any land comprised within the limits of the "Reserved Forests ", or in or over any 
Forest - Produce , and to deal with the same as provided in Chapter II of the said Act; 


( e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


Schedule 


District Nashik , taluka Trimbakeshwar, village Behedpada 


Area 


No. 
1 


Gat 
No . 
2 


Boundaries 

South 


North 


East 


West 


4 


2 
415 


6 
67 


3 
H . A . 
1 08 
0 25 


Forest Gat No. 65 
Forest GatNo. 65 


Forest Gat No. 65 
Gat No. 74 


Gat Nos . 5 , 7 , 8 , 9 
GatNo. 74 


0 56 
121 


7 


Gat No . 9 
Gat No. 74 , 
Gaothan . 
Gat No. 69 
Gat No.61, 
62 ,63 
Gat No. 40 , 
41, 43. 
Gat No . 30 , 32 


ForestGat No .65 Gat No. 69 Pt. 
Forest Gat No. 65 ForestGat No . 65 


64 - 


Gat No . 69, 70 
GatNo. 61, 
Forest Gat No .65. 
ForestGatNo. 45 


0 32 


Forest Gat No . 65 


ForestGat No . 65 


0 38 


GatNo. 30 


Gat No. 32 


Gat No. 30 , 32 
ForestGat No . 45 . 
Forest Gat No. 65 


28 


45 


100 39 


Village boundary Forest Gat No. 65 
of Kharshet 
Gat No .69 Forest Gat No. 65 


Village boundary 
of Chinchohal . 
Gat No . 69 


47 


66 


0 28 


Forest Gat No. 65 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

MAHESH ZAGADE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division ,Nashik . 


Nashik , 15th November 2017 . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


प्रारूप अधिसूचना 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन- ४/ २८४४९ / २०१७. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १८७८ (१८७८ चा ७ ) याच्या कलम २८ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून गव्हर्नमेंट ऑफ बॉम्बे यांनी दी बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट, दिनांक १२ मे १९०४ याद्वारे असे घोषित केले होते की , 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार “ संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा 
जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा यासोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी (यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) 
या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “राखीव वने ”म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम, 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे - 

( क) असे घोषित करतात की, उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचेबंद होईल . 
( ख) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग ) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( घ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर , उपविभाग नाशिक , जिल्हा नाशिक यांची नियुक्ती करीत 
आहेत ; 

( ड ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , मौजे ठाणापाडा (ठाणे ) 
सर्हे गट क्षेत्र 

चतु : सीमा 
नंबर 

पूर्व दक्षिण 

पश्चिम 
४५ 


उत्तर 


- 


६ 


to 


० ९४ 


गट नंबर १८ 
गट नंबर २० , २१ 


गट नंबर १२ 
गट नंबर २२, २३ व 
रस्ता. 


गट नंबर ९ 
गट नंबर १८ 


गट नंबर ९ 
फॉरेस्ट गट नंबर ३२३ 


३ ७६ 


१७ 


६९ 


५ ३४ 


गट नंबर ७० 


फॉरेस्ट गट नंबर ३२३ 


मौजे माची व 
खैरायपालाची शीव. 


गट नंबर ६८, ७० व 
रस्ता. 
गट नंबर ६७ 


७३ 


२ ७४ 


गट नंबर ७० 


गट नंबर ६४ , ७० , ७१ 


गट नंबर ६७, ६८ 


० ७२ 


गट नंबर ७४ 


गट नंबर ७४ 


गट नंबर ५७ 


गट नंबर ५८ , ५९ , ६० , 
६२, ६३. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५ , शके १९३९ 


५ 


अनुसूची – चालू 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , मौजे ठाणापाडा (ठाणे ) 


गट 
नंबर 


क्षेत्र 


चतु: सीमा 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


२ 


७ 


हे . आर 


३७ 


८२ 


१ ७२ 


मौजे खैरायपालीची 


गट नंबर ८१ 


गट नंबर ८१ 


गट नंबर ८३ , 
फॉरेस्ट गट नंबर १२२ . 


शीव . 


५३/ १ 


१०२ 


० ६२ 


गट नंबर 


गट नंबर ११३ 


गट नंबर १०१, १०३ 


रस्ता 


रस्ता 


६५ 


१३७ 


२ ३८ 


३ 


गट नंबर ११६, १३८ 


६९ 


१२२ 


३७ ०२ । 


गट नंबर ७० 


गट नंबर १३६, १४० , गट नंबर १३६, १३९ , गट नंबर १३८ , 
१४१. १४० , १४१ . 

१३९ व रस्ता . 
मौजे खैरायपालीची फॉरेस्ट गट नंबर १४४ व मालकी गट नंबर 
शीव . 

मालकी गट नंबर १२३, ६३, ६४ व 
१२४, १२६ , १२७, ७४ , ७६, ७६ - अ , 
१३२ , १३३ , १३४ . ७७ , ८७, ९१ , ११६, 

११७, ११८ , १३६, 

१३५, १४३, १४२ . 
मालकी गट नंबर ७५ च्या चारही बाजूस लगत फॉरेस्ट गट नंबर १२२ आहे. 


८७ 


१९९ 


२ ७० 


गट नंबर १९८, रस्ता 


गट नंबर २६६- अ 


गट नंबर २०० व 
फॉरेस्ट गट नंबर १९० . 


गट नंबर २६६ - अ व 
रस्ता . 


९३ 


१९० 


९ ३७ 


गट नंबर १८६, १८९ 


फॉरेस्ट गट नंबर १९९ 


गट नंबर १९७, १९८, 
२०३, १९१ , १९२ , 
१९३, १८९ व पाडा. 


गट नंबर २०० , 
२०१, २०२ , २०५, 
२२२, २२० , १८८ . 


१५४ 


० ६० 


फॉरेस्ट गट नंबर १६५ 


गट नंबर १५६ 


गट नंबर १५३, १५६, 
१५७. 


गट नंबर १४८ , १४९ , 
१५५ व वाघेरपाडा . 
फॉरेस्ट गट 
नंबर ३२३ . 


१११/ ४ १७१ 


० ४१ 


गट नंबर १७० 


फॉरेस्ट गट नंबर ३२३ 


गट नंबर १७२ , १७३ , 


१७५. 


११५ 


१६५ 


२० १२ 


गट नंबर १५३, १५२ , 
१६२ , १६३, १६४ , 
१६६ व मौजे 
खैरायपालीची शीव . 


गट नंबर १६८ , १६९, 
१७० फॉरेस्ट गट नंबर 
३२३. 


गट नंबर १५१ , 
१७८ , १७७ , १७४ , 
१७२ व वाघेरपाडा. 


गट नंबर १५१, १५२ , 
१५३, १६४, १६२, १६३ 
फॉरेस्ट गट नंबर १५४ 
व नदी . 


१२१/ २ 


१८५ 


० 


७१ 


गट नंबर १८६ 


गट नंबर १८६ 


गट नंबर १८४ , १८६ । । गट नंबर १८६, 

फॉरेस्ट गट नंबर ३२३ . 


० ८२ 


फॉरेस्ट गट नंबर ३२३ 


गट नंबर २२२ 


गट नंबर २२२ 


१२२ 
૧૨૭ 


१८७ 
ર૦૭ 


४ ५३ 


गट नंबर १८६, १८८ 
गट नंबर २०२, २०६, 
२०५, २२० . 


गट नंबर २०२, २०८ 


गट नंबर २२० , २२१, 
२१३ , २२५ . 


गट नंबर २०२, 
२०८ , २१९ , २१८, 
२२५ , २२६, २२७. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , मौजे ठाणापाडा ( ठाणे ) 


सर्वे 
नंबर 


गट 
नंबर 


क्षेत्र 


चतु: सीमा 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


२ 


४ 


हे . आर 


१३३ 


२१७ 


२ 


६८ 


गट नंबर २०९ - अ , २११ 


१३८ 


२३२ 


४७ ०५ 


गट नंबर २८६ व रस्ता 


३१७ . 


१४१ 


२२४ 


२ १० 


गट नंबर २११, गट नंबर २१४, गट नंबर २१२, २३६ , 
२०९ - अ , २०९ - ब, २०८ . २१६ , २३६ . 

२१४, २१५ , २१६, 

२३३ व तुंगारपाडा. 
गट नंबर २५४ ते गट नंबर २३० , गट नंबर ३१३ , ३१२ , 
२५७, २२५, २२९ , २३१, फॉरेस्ट 

३२१ , ३१९ , ३२० , 
२३३, २३५ व गट नंबर ३२३. ३१५, ३१६, ३१८ , 
तुंगारपाडा. 
मालकी गट नंबर २३१ च्या चारही बाजूस लगत फॉरेस्ट गट नंबर २३२ आहे . 
गट नंबर २२२ गट नंबर २२३ व गट नंबर २२५ 

फॉरेस्ट गट नंबर 

३२३ . 
गट नंबर ३२१ फॉरेस्ट गट नंबर गट नंबर ३४१ 

३२३ व रस्ता . 
गट नंबर २६४, 

गट नंबर २०९ - ब , गट नंबर २४७, २४८ , 
२६६- ब, २६३ . २११ व तुंगारपाडा . २६१, २७५. 
गट नंबर १०१, गट नंबर २७९ , गट नंबर ५३३, रस्ता 
रस्ता . 

२८० , २८१. 


गट नंबर २१३, २२२ , 
२२५ . 


१५५ 


३२२ 


१ ०६ 


गट नंबर ३४१ , ३४२ 
व रस्ता . 


१६६ 


२६२ 


३ ७३ 


गट नंबर २६५, २७५ 


१८८ 


५३४ 


१ ९५ 


गट नंबर ५३२ , ५३५ , 


५३८ . 


२४५ 


३४६ 


३ ६७ 


६ 


गट नंबर ३११ , 
३४७, ३४९ . 


गट नंबर ३११, 
३४५ - अ व ब , 
३७० , ३७१ , ३७३ . 


गट नंबर ३६९ , ३७० , 
३७२ . 


गट नंबर ३११, ३४७ , 
३४९ , ३५० , ३६९ . 


२४६/ २ 


३४८ 


० ३४ 


गट नंबर ३४७ 


गट नंबर ३४७ 


२५८ 


३८३ 


१ ६८ 


गट नंबर ३८२ 


गट नंबर ३८२ , 
३८४. 


गट नंबर ३४९ गट नंबर ३०६ 
फॉरेस्ट गट नंबर ३२३ गट नंबर ३८५ , 

फॉरेस्ट गट नंबर ३८६. 
फॉरेस्ट गट नंबर ३२३ गट नंबर ३८७ 


२६० 


३८६ 


१ ६२ 


गट नंबर ३८७ 


गट नंबर ३८५ , 
फॉरेस्ट गट नंबर 
३८३. 


२६३ 


३६५ 


१ ७९ 


३८७. 


२६५ ३५५ 
२७८/ ४ ३९० 


गट नंबर ३६० , गट नंबर ३५४ 

गट नंबर ३६६ , ३८७ गट नंबर ३६२ , ३६४ , 
३६१ . 
गट नंबर ३५९ गट नंबर ३५३, ३५६ गट नंबर ३५४ गट नंबर ३६० 
गट नंबर ३८८ , ३८९ गट नंबर ३८७ गट नंबर ३९१ गट नंबर ३९१ 
गट नंबर ४१० गट नंबर ४१३ फॉरेस्ट गट नंबर ३२३ गट नंबर ४१२, ४१६ 
मालकी गट नंबर ४१४ च्या पूर्व, पश्चिम , उत्तर बाजूस फॉरेस्ट गट नंबर ४१५ व दक्षिण बाजूस फॉरेस्ट 
गट नंबर ३२३ आहे . 


२८० 


४१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५ , शके १९३९ 


७ 


सन्द 


गट 


क्षेत्र 


अनुसूची – चालू 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , मौजे ठाणापाडा ( ठाणे ) 

चतु: सीमा 
उत्तर 

पूर्व 

दक्षिण 
४ 


नंबर 


पश्चिम 


W 


10 


हे . आर 


२८३ 


४०६ 


२ ६८ 


गट नंबर ४०५ 


गट नंबर ४१६, ४५७ 


गट नंबर ४५७, ४५८ , 


गट नंबर ४०४ , ४०७, 
४१२ . 


४५९ . 


२९६ 


४१८ 


१ ०३ 


गट नंबर ४१७ 


गट नंबर ४१९ , ४२० 


गट नंबर ४१७, गट नंबर ४१९ व 
फॉरेस्ट गट नंबर ३२३ . शिरसगावची शीव . 


३०७ 


४३१ 


२ ६३ 


फॉरेस्ट गट नंबर ३२३ 


३१३ 


४३८ 


५५ ६६ 


गट नंबर ४२५ , ४३२ , 
४३४ , 


फॉरेस्ट 

गट नंबर ४३२ , ४२५, केकसरपाडा 
गट नंबर ३२३ . ४३० व केकसरपाडा. 
गट नंबर ४३६ , ४३४ गट नंबर ४२१ , गट नंबर ४४२ 
४२२ , ४२० , ४१९ , मौजे कळमुस्ते व फॉरेस्ट गट नंबर ४४३ . 
फॉरेस्ट गट नंबर ३२३. शिरसगावची शीव. 


Y 


३१५ 


४४३ 


१ ९४ 


मालकी गट नंबर ४२१, ४२२, ४२३, ४३३, ४३९ , ४४० व ४४१ च्या चारही बाजूस लगत फॉरेस्ट गट नंबर 
४३८ आहे . 
गट नंबर ४४२ 

गट नंबर ४४२ मौजे कळमुस्तेची शीव गट नंबर ४४४, ४४६ 
फॉरेस्ट गट नंबर गट नंबर ४४८ मौजे कळमुस्तेची शीव मौजे कळमुस्तेची शीव 
३२३ व हातलोढची 


३१८ 


४४९ 


२ २७ 


शीव . 


३१९ 


४५० 


फॉरेस्ट 


___ ४ ४२ 


गट नंबर ४४८ 


फॉरेस्ट गट नंबर ३२३ 
गट नंबर ४८६ 


३२३ 


४६० 


फॉरेस्ट गट नंबर ३२३ गट नंबर ४४८ 
गट नंबर ४८५, ४८६ गट नंबर ४८५ 
गट नंबर ४६१ गट नंबर ४६१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ३२३ 


३ 


३ 


४७१ 


गट नंबर ४६५ 


गट नंबर ४६५ 


३५० 


५०० 


० 


७० 


गट नंबर ४९९ 


गट नंबर ४९९ 


गट नंबर ४९९ 


गट नंबर ४९९ 


एकूण . . 


२३८ ८६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


महेश झगडे, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, १६ नोव्हेंबर २०१७. 


SPECIMEN NOTIFICATION 


District Nashik 


No. RB/ Desk-II/Land- 4/ 10132/ 2017. - Whereas , the Commissioner of Nashik has , inexercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act , 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904, the Notification , Government in Bombay, declared that the provisions of 
Chapter IV of " Protected Forests " of the said Act shall be applicable to the Forest Land /Waste Land which 
is not included in the "Reserved Forests ", but which is the property of Government, or over which the 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


Government has proprietary rights , or to the whole or any part of the Forest- Produce of which the 
Government is entitled ,more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred 
to as " the said land") as a " Protected Forest"; 


and whereas , the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests" . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No . FLD 
1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . Vill of 1958 ) ], the Commissioner of 
Nashik hereby - 
( a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 


(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests "; 


1 


( c ) specifies the situation and limits of " Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 

and 


(d ) 


appoints the Sub - Divisional Officer, Igatpuri- Trimbakeshwar, Sub - Division , Nashik , district Nashik 
incharge of the Trimbakeshwar taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and 
determine the existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person 
in or over any land comprised within the limits of the " Reserved Forests " , or in or over any 
Forest-Produce , and to dealwith the same as provided in Chapter II of the said Act; 


( e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


Sr. 
No. 


Gat 
No. 


323 . 


Schedule 
District Nashik , taluka Trimbakeshwar , village Thanapada (Thane ) 
Area 

Boundaries 
North East South 

West 
3 

7 
H . A . 
13 11 0 94 Gat No . 18 

Gat No. 12 Gat No . 9 GatNo. 9 
15 19 376 Gat No . 20 , 21 Gat No . 22 , 23 Gat No. 18 ForestGat No . 

and road . 
17 695 34 Village boundary Gat No. 70 

Gat No . 68 , 70 Forest GatNo . 
ofMachi and 

and road . 323 
Khairaypali. 
73 2 74 Gat No. 70 

GatNo. 64 , 70 ,71 Gat No . 67 Gat No. 67 , 68 
24 61 072 Gat No. 74 Gat No . 74 

GatNo. 57 Gat No. 58 , 59 , 

60, 62,63. 
37 82 1 72 Village boundary of Gat No. 183, Gat No. 81 Gat No. 81 

Machi, Khairaypali ForestGatNo. 122 . 
53/1 102 0 62 Gat No. 113 Gat No . 101, 103 Road 

Road 
65 137 238 Gat No. 136 , 140 , Gat No . 136 , 139, Gat No. 138 , Gat No. 116 , 138 
141 . 140 , 141. 

139 and Road. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५ , शके १९३९ 


९ 


Schedule - contd . 


199. 


District Nashik , taluka Trimbakeshwar, village Thanapada ( Thane) 
Sr. Gat Area 

Boundaries 
No . No . 

North East South 

West 
1 2 3 

H . A . 
69 122 37 02 Village boundary Forest Gat No. Gat No.63 ,64 Gat No . 70 

of Khairaypali. 144 , MalkiGat No. 74 , 76 , 76 - A , 

123, 124 , 126 , 77 , 87 , 91, 116 , 
127 , 132 , 133, 117 , 118 , 136 , 
134 . 

135 , 143 , 142 . 
MalkiGatNo. 75 has surrounded by Forest Gat No. 122 from all the four sides. 
87 199 2 70 Gat No. 198 , GatNo . 200 and Gat No . 266 - A Gat No. 266 -A and 

Road . Forest Gat No . 

Road . 

190 . 
93 190 937 GatNo . 197 , 198 , Gat No . 186 , 189 Gat No . 200 , Forest GatNo. 
203, 191, 192 , 

201, 202 , 205 , 
193 , 189 and Pada . 

222 , 220 , 188. 
96 154 0 60 GatNo. 153, 156 , Forest 

Gat No. 148 , Gat No. 156 
157 . Gat No. 165 149 , 155 and 

Wagherpada . 
111 /4 171 0 41 Gat No. 170 ForestGatNo . Forest Gat No . Gat No. 172 , 173 , 

323 

323. 
115 165 20 12 Gat No. 153, 152 , Gat No . 168 , Gat No . 151, GatNo. 151, 152 , 
162, 163, 164 , 166 169, 170 , 

178 , 177 , 174 , 153 , 164, 162 , 163 
and village Forest 

172 and village Forest Gat No . 
boundary 

Gat No . 323 . boundary of 154 and River. 
Khairaypali. 

Wagherpada . 
121/ 2 185 0 71 Gat No. 184 , 186 Gat No. 186 , Gat No. 186 Gat No. 186 

Forest 

Gat No. 323 . 
122 187 0 82 Gat No. 186 , 188 Forest 

Gat No. 222 Gat No. 222 

Gat No. 323 
127 207 4 53 GatNo. 202 , 206 , Gat No. 220 , Gat No. 202, 208 , Gat No. 202, 208 

205 , 220 . 221, 213 , 225 . 219 , 218 , 225 , 

226 , 227 . 
133 217 2 68 Gat No . 211, Gat No . 214 , GatNo. 212 , 236 , Gat No . 209 -A , 
209 -A , 209- B , 216 , 236 . 

214 , 215 , 216 , 211 . 
233 and 

Tungarpada . 
138 232 47 05 GatNo. 254 to Gat No. 230 , GatNo . 313 , 312 , Gat No. 286 and 

257 , 225 , 229 , 231 , Forest 321 , 319 , 320 , Road . 
233 , 235 and Gat No. 323 . 315 , 316 , 318 , 
Tangarpada . 
MalkiGat No. 231 has surrounded by Forest Gat No . 232 from all the four sides. 


175 . 


208 . 


317 . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


Schedule - contd . 


District Nashik , taluka Trimbakeshwar, village Thanapada ( Thane) 


Gat 


Area 


No 


Boundaries 

South 


North 


East 


West 


I 


H . A . 
2 10 


141 


224 


Gat No. 222 


Gat No . 223 and 
ForestGatNo . 


Gat No . 225 


Gat No . 213, 222 , 
225 . 


323 . 


155 


322 


106 


166 


262 373 


188 


534 


1 95 


245 


346 


3 67 


246 /2 348 
258 383 


0 34 
168 


384. 


260 


386 


162 


263 


365 


1 79 


265 355 
278 /4 390 
280 415 


0 54 
0 60 
1 


Gat No. 321 Forest Gat No. Gat No. 341 Gat No. 341, 342 
323 and Road . 

and Road. 
GatNo . 264 , GatNo. 209- B , GatNo. 247 , Gat No. 265, 275 
266 - B , 263. 211 and 

248 , 261, 275 . 

Tungarpada . 
Gat No . 101, Gat No . 279 , Gat No. 533 Gat No. 532 , 535 , 
Road . 

280 , 281. Road . 

538 . 
GatNo. 311 , Gat No . 311 , GatNo. 369, GatNo. 311, 347 , 
347, 349. 345 - A and B , 370 , 372. 

349 , 350 , 369. 
370 , 371, 373. 
Gat No. 347 Gat No . 347 GatNo. 349 Gat No. 306 
Gat No. 382 , Gat No . 382 Forest Gat GatNo. 385 , 

No . 323 . 

ForestGat No . 

386 . 
Gat No. 387 GatNo. 385 , ForestGat No . Gat No . 387 

Forest Gat No . 323. 

383. 
Gat No. 360 , Gat No. 354 Gat No. 366 , 387 Gat No. 362 , 364 , 
361. 

387 
GatNo. 359 Gat No. 353 , 356 Gat No . 354 GatNo. 360 
Gat No. 388 , 389 Gat No. 387 Gat No. 391 Gat No. 391 
Gat No. 410 Gat No. 413 Forest Gat Gat No . 412 , 416 

No. 323 . 
MalkiGat No. 414 has been surrounded by ForestGatNo . 415 from the East , 
West and North directions whereas on the South direction there exist Forest 
Gat No . 323. 
Gat No . 405 Gat No. 404, Gat No. 416 , 457 Gat No. 457 , 458 , 
407 , 412 . 

459 . 
Gat No . 417 Gat No. 417 , Gat No. 419 and Gat No. 419 , 420 
Forest 

Village boundary 
Gat No. 323 . of Shirasgaon . 
Forest Forest 

Gat No. 432 , 425 , Keksarpada 
GatNo. 323. Gat No. 323. 430 and 

Keksarpada . 
Gat No. 425 ,432 , Gat No. 436 , Gat No. 421, Gat No . 442 
434 , Forest 434 , 422 , 420 , Village boundary ForestGat No . 
Gat No . 323. 419 , Forest ofKalmuste and 443 . 

Gat No . 323. Shirasgaon . 
MalkiGat No. 421, 422 , 423, 433 , 439, 440 and 441 have been surrounded by 
ForestGatNo. 438 from all the four sides . 


283 


406 


2 68 


296 


418 


1 03 


307 


431 


2 63 


313 


438 55 66 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५ , शके १९३९ 


११ 


Schedule - contd . 
District Nashik , taluka Trimbakeshwar , village Thanapada (Thane ) 
Sr. Gat Area 

Boundaries 
No. No . 

North East South 

West 
1 2 3 

5 
H. A. 
315 443 194 Gat No. 442 Gat No. 442 Village boundary Gat No . 444 , 446 

of Kalmuste . 
318 449 2 27 ForestGat No . Gat No. 448 Village boundary Village boundary 
323 and Village 

of Kalmuste. of Kalmuste . 
boundary 

ofHatlondhi. 
319 450 4 42 Forest Gat No . Forest Gat No. Gat No . 448 Gat No. 448 

323. 

323. 
323 460 181 Gat No. 486 Gat No . 485 , Gat No. 485 Forest Gat No . 

486. 
333 471 071 Gat No. 465 Gat No. 461 Gat No. 461 Gat No . 465 
350 5000 70 Gat No. 499 Gat No . 499 Gat No. 499 Gat No. 499 


323 . 


Total .. 


238 86 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

___ MAHESH ZAGADE, 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 16th November 2017 . 


प्रारूप अधिसूचना 
जिल्हा अहमदनगर 

क्रमांक मशा /कार्या-२ / जमीन - ४/ ३२९५५/ २०१७. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे 
संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन 
जमिनी या “ राखीव वने ”म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४ व १७ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम, १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे - 

( क ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ख) या सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ग) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग संगमनेर यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५ , शके १९३९ 


( घ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांची नियुक्ती करीत आहेत. 

अनुसूची 

जिल्हा अहमदनगर , तालुका संगमनेर , मौजे मांडवे बु . 
भूमापन क्षेत्र 

चतु : सीमा 
क्रमांक 
उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 


हे . आर 


४८ पैकी 


५२ ०० 


मुळा नदी 


मौजे साकुरची शीव 


गट नंबर 
६२ , ४९ , ५० 


गट नंबर 
६२ , ४७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

महेश झगडे, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १५ नोव्हेंबर २०१७. 


SPECIMEN NOTIFICATION 


District Ahmednagar 

No . Desk/RB- 2/Land -4 /32955 /2017. - Whereas, the Government of Maharashtra has, in exercise 
of the powers conferred by Section 3 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute 
the Forest Land which is the property of Government, or over which the Government has proprietary 
rights , or to the whole or any part of the Forest Produce of which the Government is entitled , more 
specifically mentioned in the Schedule appended hereto as a " Reserve Forests ” . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 17 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification, Revenue and Forests Department No . 
FLD - 1081/ F- 6 , dated the 21st October 1981 [ issuedin exercise of the powers conferred by sub -section 
(4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 ( Bom .VIII of 1958 ) ] the Divisional 
Commissioner, Nashik Division , Nashik hereby. - 


(a ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as “ Reserve 

Forests "; 


(b ) specifies the situation and limits of “Reserve Forests” as per the Schedule appended hereto ; 

and 


(c ) appoints the Sub -Divisional Officer, Sangamner in -charge of the village Mandve , taluka 

Sangamner, district Ahmednagar to be the Forest Settlement Officer to inquire into and 
determine the existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any 
person in or over any land comprised within the limits of the "Reserve Forests ", or in or over 
any Forest Produce and to deal with the same as provided in Chapter II of the said Act ; 


(d ) appoints the Collector, Ahmednagar to hear Appeals from any Orders passed by the Forest 

Settlement Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


१३ 


Schedule 
District Ahmednagar, taluka Sangamner, village Mandve Bk . 
Area 

Boundaries 


Gat No . 


North 


East 


South 


West 


1 


4 


2 
H. A. 
52 00 


Partof 
Gat No . 48. 


Mula River 


Gat Nos. 
62, 49 , 50 


Gat Nos . 
62, 47 


Village boundary 
of Sakur. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

MAHESH ZAGADE, 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 15th November 2017 . 


प्रारूप अधिसूचना 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक मशा/ कार्या- २ / जमीन - ४/ ३४६९५/ २०१७. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे 
संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे , अशा या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन 
जमिनी या “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ व १७ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम, १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त, नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे . 

( क) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ख ) या सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ग) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( घ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , मौजे भागदरा 
भूमापन 

चतु : सीमा 
क्रमांक 

पूर्व दक्षिण 

पश्चिम 


उत्तर 


हे . आर 


८४ पैकी ०३ १२ 


सरकारी गट नंबर 
८४ चा उर्वरित भाग. 


खाजगी गट नंबर 
८३. 


वनक्षेत्र गट नंबर 
८४ चा भाग . 


खाजगी गट नंबर 
८० चा भाग . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

महेश झगडे, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १६ नोव्हेंबर २०१७ . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५ , शके १९३९ 


SPECIMEN NOTIFICATION 


District Jalgaon 


No. Desk /RB - 2 /Land - 4 /34695 /2017 . - Whereas , the Government of Maharashtra has, in exercise 
of the powers conferred by Section 3 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute 
the Forest Land which is the property of Government, or over which the Government has proprietary 
rights , or to the whole or any part of the Forest Produce of which the Government is entitled , more 
specifically mentioned in the Schedule appended hereto as a " Reserve Forests” . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 17 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No. FLD 
1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 ( Bom . VIII of 1958 )] the Divisional 
Commissioner, Nashik Division , Nashik hereby. – 


( a ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as " Reserve 

Forests ” ; 


(b ) specifies the situation and limits of “Reserve Forests” as per the Schedule appended hereto ; 

and 


(c ) appoints the Sub - Divisional Officer , Jalgaon in -charge of the village Bhagdara taluka Jamner, 

district Jalgaon to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land 
comprised within the limits of the "Reserve Forests ”, or in or over any Forest Produce and 
to deal with the same as provided in Chapter II of the said Act ; 


appoints the Collector , Jalgaon to hear Appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


Schedule 


District Jalgaon , taluka Jamner, village Bhagdara 


Gat No. 


Area 


Boundaries 


North 


East 


West 


South 

5 


4 


H . A . 


84 Part 


03 12 


Government 
Gat No. 84 Pt. 


Private 
Gat No. 83. 


Forest 
Gat No. 84 Pt. 


Part of 
GatNo . 80 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


MAHESH ZAGADE , 
Divisional Commissioner , 
Nashik Division ,Nashik . 


Nashik , 16th November 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


१५ 


प्रभारी जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचले.- (१ ) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब - २०१० ( तलाठी)/ प्र. क्र . ११२ ( भाग- ३ )/ म - १० , दिनांक 

२५ मे २०१७. 
( २) मा . प्रधान सचिव, महसूल नोंदणी व मुद्रांक शुल्क यांचेकडील पत्र क्रमांक प्राफेब - २०१०/ प्र. क्र . ११२ (भाग- ३)/ म- १० , दिनांक १ जून 

२०१७ . 
( ३) मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा /कार्या.-२/५/ २३६८० / जा .क्र . ३८३५६ , दिनांक ७ जून 

२०१७ . 
( ४ ) मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ कार्या.-२/ ५/२६४५०/ जा . क्र . ३९२८६, दिनांक २१ जून 

२०१७. 
( ५) या कार्यालयाची नवीन साझा निर्मिती अंतिम अधिसूचना क्रमांक ब/ कक्ष- २/ जमीन / कावि - ६५० / २०१७, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७. 
( ६) उपविभागीय अधिकारी, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक बिनशेती/ कावि -२६७/ २०१७ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१७. 
( ७) उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १ / जमीन/ कावि - १०३२ / २०१७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१७. 

नवीन महसूल मंडळाची प्रारूप अधिसूचना । 
क्रमांक ब/ कक्ष -२/ जमीन/ कावि - ७३० / २०१७. - ज्याअर्थी, उपोद्घातातील क्रमांक (१ ) शासनाकडील शासन निर्णय व क्रमांक (२) व (३) अनुक्रमे 
मा . प्रधान सचिव , महसूल नोंदणी व मुद्रांक शुल्क व मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचेकडील पत्रान्वये धुळे जिल्ह्यासाठी १६६ नवीन तलाठी साझांची 
व २८ नवीन महसुली मंडळासाठी मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार उपोद्घातातील क्रमांक ( ५) अन्वये नवीन साझांची अंतिम अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . 

तसेच उपोद्घातातील क्रमांक (६ ) व (७) अनुक्रमे उपविभागीय अधिकारी धुळे/ शिरपूर यांचेकडील पत्रान्वये नव्याने निर्माण करावयाच्या महसुली 
मंडळाची फोड / पुनर्रचना व महसुली मंडळात समाविष्ट साझा व त्या साझामध्ये समाविष्ट गावे याबाबत अहवाल सादर करून नवीन महसुली मंडळाची 
फोड / पुनर्रचना करण्याबाबत विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, धुळेजिल्ह्यातील तालुकानिहाय नवीन महसुली मंडळाची फोड / पुनर्रचनाबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ (सन १९६६ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४ च्या पोट -कलम ( २ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव 
असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे नवीन महसुलीची प्रारूप अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत 
आहे की , मी खालील प्रारूप अधिसूचना मसुदा दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ नंतर अंतिम करण्यासाठी विचारात घेईल . 

तरी खालील नवीन महसुली मंडळाची फोड / पुनर्रचनाबाबत प्रारुप अधिसूचना मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या हरकती किंवा सूचना 
माझ्याकडे दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईल . 

धुळे जिल्ह्यातील नवीन महसूल मंडळ फोड / पुनर्रचना प्रारूप अधिसूचना 
अपर तहसीलदार , धुळे शहर यांचे कार्यक्षेत्रातील नवीन महसूल मंडळ व महसूल मंडळात समाविष्ट साझा, 

त्यामध्ये समाविष्ट महसूल गावांची अधिसूचना 

परिशिष्ट 


लं 


महसुली 
मंडळाचे नाव 

१ 


महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


? 


१ . धुळे शहर 


- 


r 


धुळे शहर- १ 
धुळे शहर-२ 
धुळे शहर -३ 
धुळे शहर- ४ 


धुळे शहर- १ 
धुळे शहर- २ 
धुळे शहर - ३ 
धुळे शहर- ४ 


r 


अवधान 


अवधान 


7 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


परिशिष्ट – चालू 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


भोकर 


२. देवपूर (नवीन) 

देवपूर - १ 

देवपूर - १ 
देवपूर - २ 

देवपूर - २ 
नगाव बु । । 

नगाव बु । । 

भोकर 
गोंदूर 

गोंदूर 
३. वलवाडी ( नवीन ) 

वलवाडी- १ 

वलवाडी -१ 
वलवाडी- २ 

वलवाडी- २ 
वलवाडी- ३ 

वलवाडी-३ 
वलवाडी - ४ 

वलवाडी- ४ 
नकाणे 

नकाणे 
४ . मोहाडी प्र. ल . ( नवीन) 

मोहाडी प्र . ल. १ 

मोहाडी प्र . ल. १ 
मोहाडी प्र. ल . २ 

मोहाडी प्र. ल . २ 
फागणे 

फागणे 
बाळापूर 

बाळापूर 
वरखेडे 

वरखेडे, कुंडाणे ( वरखेडी) 
५. महिंदळे (नवीन ) 

महिंदळे १ 

महिंदळे १ 
महिंदळे २ 

महिंदळे २ 
मोराणे प्र . ल . 

मोराणे प्र . ल . 
रावेर 

रावेर 
चितोड 

चितोड 
टीप. - ज्या महसूल मंडळाच्या नावासमोर कंसात नवीन शब्द नमूद करण्यात आलेला आहे, ते महसुली मंडळ नवीन फोड / पुनर्रचना करण्यात 
आलेले आहे. 
तहसीलदार , धुळे ग्रामीण यांचे कार्यक्षेत्रातील नवीन महसूल मंडळ व महसूल मंडळात समाविष्ट साझा , 

त्यामध्ये समाविष्ट महसूल गावांची अधिसूचना 

परिशिष्ट 
महसुली 

महसूल मंडळात 

महसूल साझामध्ये 
मंडळाचे नाव 

समाविष्ट साझा 

समाविष्ट गावे 


अ . 


- 


3 


१ . आनंदखेडे 


- 


आनंदखेडे 
कुंडाणे ( वार) 
उडाणे 


आनंदखेडे, सुट्रेपाडा 
कुंडाणे ( वार ), सांजोरी 
उडाणे, गोताणे 


- 


w 


वार 


वार 


c 


s 


निमडाळे 


निमडाळे 
दह्याणे , बल्हाणे 


n 


दह्याणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५ , शके १९३९ 


१७ 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


परिशिष्ट – चालू 

महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 

४ 


२ . कुसुंबा 


कुसुंबा- १ 
कुसुंबा -२ 
चौगाव 
मेहेरगाव 
कावठी 


कुसुंबा - १ 
कुसुंबा -२ 
चौगाव, हिंगणे 
मेहेरगाव 


कावठी, नवलाने 


पाडळदे 


पाडळदे, अजनाळे 
म . रायवट , म . काळी, म . लोंढा 


३. नेर ( म . रायवट ) 


म . रायवट 


म . कानडामाना 


म . कानडामाना , म . पांढरी, 
म . कसाड. 


म . नुरनगर 


म. नुरनगर , म . मळी 


भदाणे 


भदाणे 


खंडलाय खुर्द 


४. देऊर बु . ( नवीन ) 


शिरधाने प्र. नेर 
देऊर बु । । 
देऊर खुर्द 
उभड 


नांद्रे 


लोणखेडी 


अकलाड 


५. लामकानी 


लामकानी 


खंडलाय खुर्द, खंडलाय बु। । , 
बाभुर्ले. 
शिरधाने प्र. नेर 
देऊर बु । । 
देऊर खुर्द 
उभड, पिंपरखेडे 
नांद्रे 
लोणखेडी , लोहगड 
अकलाड , मोराणे प्र . नेर 
लामकानी, सैताळे 
रामी, बेहेड, नवे कोठारे 
बोरीस 
निकुंभे, बोरसुले , 
बुरझड, वडणे 
चिंचवार 
सोनगीर- १ 
सोनगीर- २ 
दापुरा , दापुरी 
नंदाणे 


रामी 


बोरीस 
निकुंभे 


बुरझड 
चिंचवार 
सोनगीर - १ 


६. सोनगीर 


सोनगीर - २ 


दापुरा 


नंदाणे 


सायने 


सायने 


सरवड 


सरवड 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


परिशिष्ट – चालू 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


७. कापडणे( नवीन ) 


कापडणे 
देवभाने 
ढंढाणे 


धनुर 
धमाणे 


८ . न्याहळोद ( नवीन ) 


कौठळ 
न्याहळोद 
बिलाडी 
जापी 


विश्वनाथ 


मोहाडी प्र. डा . 


आर्णी 


९ . नावरा ( नवीन) 


नावरा 


वणी बु । । 
आंबोडे 


कापडणे 
देवभाने 
ढंढाणे , तिसगाव, वडेल 
धनुर, लोणकुटे 
धमाणे, धमाणी, धोडी 
कौठळ , तामसवाडी, हेकळवाडी 
न्याहळोद 
बिलाडी 
जापी, निमखेडी 
विश्वनाथ, सुकवड प्र . डा . , 
शिरधाने प्र . डा . 
मोहाडी प्र. डा ., सातरणे 
आर्णी, वडगाव 
नावरा, नावरी , नवलनगर 
वणी बु||, मळाणे 
आंबोडे 
अजंग , कासविहीर 
काळखेडे, आमदड 
नंदाळे खुर्द, नंगाव खुर्द 
मुकटी 
चिंचखेडे 
भिरडाणे, भिरडाई , सावळी , 
सावळीतांडा. 
अंचाडे, अंचाळेतांडा, वजीरखेडे 
वेल्हाणे 
कुंडाणे(वे), तांडा (कुंडाणे) 
गाडउतार, नरव्हाळ 
वडजाई, पिंप्री 
सौंदाणे, बाभुळवाडी 
सावळदे 
बोरविहीर, हडसुणे 
रानमळा, तिखी 


अजंग 


काळखेडे 


१० . मुकटी 


नंदाळे खुर्द 
मुकटी 
चिंचखेडे 
भिरडाणे 


अंचाडे 


वेल्हाणे 
कुंडाणे ( वे) 


११. गाडउतार ( नवीन) 


गाडउतार 


वडजाई 
सौंदाणे 


सावळदे 


बोरविहीर 


रानमळा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५ , शके १९३९ 


१९ 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


परिशिष्ट – चालू 

महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


१२ . शिरूड 


शिरूड 


शिरूड 


धामणगाव 


धामणगाव , वणी खुर्द 


बोदगाव 


बोदगाव , बाबरे 


निमगुळ 


निमगुळ 


जुनवणे 


जुनवणे, विसरणे 


खोरदड 


खोरदड 


१३. बोरकुंड 


बोरकुंड- १ 


बोरकुंड - १ 


बोरकुंड- २ 


बोरकुंड- २ 


तरवाडे 


तरवाडे 


मोरदड 


मोरदड , मोरदड तांडा 


चांदे 


चांदे 


विंचुर 


विंचुर , दोंदवाड 


१४ . मोघण (नवीन) 


मोघण 


मोघण 


हेंद्रुण 


हेद्रुण 


मांडळ 


मांडळ , कुळथे 


नंदाळे बु ।। 


नंदाळे बु | |, होरपाडा 


नाणे 


नाणे , सिताणे 


१५. आर्वी 


आर्वी 


आर्वी 


अनकवाडी 


अनकवाडी, सोनेवाडी 


पुरमेपाडा 


पुरमेपाडा , बेंद्रेपाडा 


धाडरे 


धाडरे , धाडरी 


लळींग 


लळींग, दिवाणमळा 


मोरशेवडी 


मोरशेवडी, जुन्नेर 


सडगाव 


सडगाव , हेकळवाडी 


टीप .- ज्या महसूल मंडळाच्या नावासमोर कंसात नवीन शब्द नमूद करण्यात आलेला आहे, ते महसुली मंडळ नवीन फोड / पुनर्रचना करण्यात 

आलेले आहे . 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५ , शके १९३९ 


तहसीलदार , साक्री यांचे कार्यक्षेत्रातील नवीन महसूल मंडळ व महसूल मंडळात समाविष्ट साझा , 

त्यामध्ये समाविष्ट महसूल गावांची अधिसूचना 

परिशिष्ट – चालू 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


१ . साक्री 


साक्री- १ 


साक्री - १ 


साक्री -२ 


पेरेजपूर 


छडवेल प . 
भाडणे 


कावठे 


कोकले 


२. शेवाळी ( दा .) ( नवीन ) 


शेवाळी दा . 


साक्री- २ 
पेरेजपूर , आंबापूर 
छडवेल प., सुरपान 
भाडणे , गोंदास 
कावठे, अष्टाणे 
कोकले, नागपूर ( को .), नांदवण 
शेवाळी दा., कळंभीर 
अक्कलपाडा, चिंचखेडे 
इच्छापूर , सैय्यदनगर 
तामसवाडी, महिर 
दातर्ती, गंगापूर 
म्हसदी प्र. नेर.- १ 
म्हसदी प्र. नेर.- २ 


अक्कलपाडा 


इच्छापूर 


तामसवाडी 


दातर्ती 


३. म्हसदी प्र. नेर 


म्हसदी प्र . नेर. - १ 
म्हसदी प्र . नेर.- २ 


ककाणी 


ककाणी, भडगाव ( मा .), 
शेवाळी ( मा .). 


काळगाव 


काळगाव 


धमनार 


धमनार , वसमार 


४ . कासारे 


कासारे - १ 


कासारे - १ 


कासारे - २ 
गणेशपूर 


कासारे- २ 
गणेशपूर , सायने 
मालपूर 
धाडणे, नवडणे 


मालपूर 


धाडणे 


शेणपूर , मलांजन 


शेणपूर 
छाईल 


५ . छाईल ( नवीन) 


नाडसे 


छाईल , प्रतापपूर 
नाडसे, निळगव्हाण , 
दारखेल . 
बेहड , विटाई 
दिघावे 
उभर्टी, उंभरे 


बेहड 


दिघावे 


उभर्टी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


२१ 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


परिशिष्ट – चालू 

महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


६. निजामपूर 


निजामपूर - १ 


निजामपूर - २ 


निजामपूर - १ 
निजामपूर - २ 
रायपूर, शिवाजीनगर 
भामेर , सालटेक 


रायपूर 
भामेर 


वर्धाने 


वर्धाने , टेंभे प्र. भामेर, 
भडगाव व . 


उभरांडी 


उभरांडी, होडदाणे 


वेहेरगाव 


वेहेरगाव , रोजगाव 
जैताणे- १ 


७. जैताणे ( नवीन) 


जैताणे -१ 


जैताणे -२ 


जैताणे -२ 


खुडाणे 


वासखेडी 


आखाडे 


खुडाणे, डोमकानी 
वासखेडी, जामकी 
आखाडे, वाजदरे 
फोफादे, भागापूर 
रुणमळी, वर्सस 


फोफादे 


रुणमळी 


८ . बळसाणे ( नवीन ) 


बळसाणे 


बळसाणे 


लोणखेडी 


लोणखेडी 


कढरे 


कढरे , सतमाने 
इंदवे 


इंदवे 


हट्टी खुर्द 
ऐचाळे 


हट्टी खुर्द 
ऐचाळे 
दुसाणे 
घाणेगाव , छावडी 


९ . दुसाणे 


दुसाणे 
घाणेगाव 


फोफरे 


फोफरे , हट्टी बु। । 
म्हसाळे, अमोदे 


म्हसाळे 


उभंड 


उभंड , नागपूर व. 
आयने, मळखेडे 


आयने 


टीप. - ज्या महसूल मंडळाच्या नावासमोर कंसात नवीन शब्द नमूद करण्यात आलेला आहे , ते महसुली मंडळ नवीन फोड / पुनर्रचना करण्यात 

आलेले आहे . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


अपर तहसीलदार , पिंपळनेर यांचे कार्यक्षेत्रातील नवीन महसूल मंडळ व महसूल मंडळात समाविष्ट साझा, 

त्यामध्ये समाविष्ट महसूल गावांची अधिसूचना 

परिशिष्ट – चालू 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गाव 


१ 


१ . ब्राह्मणवेल 


ब्राह्मणवेल 
चिपलीपाडा 


नवापाडा 


नागझिरी 
बाभुळदे 
रायतेल 
रायकोट 


२. दहिवेल 


दहिवेल 


मालणगाव 
बोडकीखडी 
किरवाडे 
घोडदे 
रोहोड 


३. रोहोड ( नवीन ) 


धनेर 


मचमाळ 


ब्राह्मणवेल, भोरटेक 
चिपलीपाडा , झिरणीपाडा 
नवापाडा, मावजीपाडा 
नागझिरी, देवजीपाडा 
बाभुळदे, विहीरगाव, जांभोरे 
रायतेल, गुलतारे , लघळवाड 
रायकोट , पिंजारझाडी, 
बुरुडखे, पाचमौली . 
दहिवेल 
मालणगाव , खरडबारी, बर्डीपाडा. 
बोडकीखडी, सातरपाडा 
किरवाडे, आमोडे, भोनगाव 
घोडदे, ढोलीपाडा 
रोहोड , कुहेर, गरताड 
धनेर, आमळी, तोरणकुडी 
मचमाळ, कुरुसवाडे, सुतारे 
शिरसोले, जामखेल , खांडबारा 
चौपाळे, लव्हारदोडी 
शिवरीमाळ, हनुमंतपाडा, काकर्दे 
कुडाशी, काकशेवड , वार्सा 
पोबारे , महुबन , ओझरदे 
पानखेडा, मल्याचापाडा 
बोपखेल, शिव 
खट्याळ, वर्दळी 
डांगशिरवाडे, मापलगाव 
टेंभे प्र. वार्सा, बागुलनगर 
जयरामनगर , शिवाजीनगर , 
कैलासनगर. 
कुत्तरखांब , पुनाजीनगर , मोहाणे 
पिंपळगाव बु ।।, देवळीपाडा , 
करंझटी . 
वाकी, चिंचपाडा 


शिरसोले 
चौपाळे 
शिवरीमाळ 
कुडाशी 
पोबारे 


४ . कुडाशी 


पानखेडा 
बोपखेल 


खट्याळ 
डांगशिरवाडे 
टेंभे प्र. वार्सा 


५. टेंभे प्र. वार्सा ( नवीन ) 


जयरामनगर 


कुत्तरखांब 
पिंपळगाव बु । । 


वाकी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५ , शके १९३९ 


२३ 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


परिशिष्ट – चालू 

महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


१ 


६ . उमरपाटा 


उमरपाटा 


नांदी 


उमरपाटा , खैरखुंटा 
नांदी, कडूपाडा 
मळगाव प्र . वार्सा, काळंबा, 
डोंगरपाडा, सावरीमाळ. 


मळगाव प्र. वार्सा 


बसरावळ 


बसरावळ , चरणमाळ 


पिंपळगाव खुर्द 


पिंपळगाव खुर्द, चोरवड , 


मांजरी 


खरगाव , लखाळे. 
मांजरी, बारीपाडा, शेंदवड , 
मोहगाव . 


७. पिंपळनेर 


पिंपळनेर- १ 


पिंपळनेर - २ 


चिकसे 


पिंपळनेर - १ 
पिंपळनेर - २ 
चिकसे , जिरापूर, कड्याळे 
देशशिरवाडे, धोंगडेदिगर 
देगाव , गव्हाणीपाडा 


देशशिरवाडे 


देगाव 


८ . सामोडे ( नवीन ) 


सामोडे- १ 
सामोडे- २ 


सामोडे- १ 
सामोडे- २ 
झंझाळे, म्हसदी, प्र. पिंपळनेर 


झंझाळे 


रोहण 


रोहण, धवळीविहीर 


जेबापूर 


दापूर 


मैंदाणे 


९ . छडवेल ( क ) ( नवीन ) 


छडवेल ( क .) 
टिटाणे 
कोर्डे 


जेबापूर , नवेनगर 
दापूर , धंगाई 
मैंदाणे, बोदगाव 
छडवेल ( क .) 
टिटाणे, पन्हाळीपाडा , इसर्डे 
कोर्डे, सिनबन , कालटेक , 
पचाळे. 
बासर , रांजणगाव 
आमखेल , धवळीविहीर , 
कुत्तरमारे. 
खोरी, पेटले, जामदे 
वाल्हवे, पांगण, विटावे 


बासर 


आमखेल 


खोरी 


वाल्हवे 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


परिशिष्ट – चालू 

महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


१ 


TY 


१०. बल्हाणे (नवीन) 


बल्हाणे 


बल्हाणे, सितारामपूर , शेवगे 
कोकणगाव , विरखेल, धामणधर 


कोकणगाव 


पारगाव 


पारगाव , मंडाणे 


सुकापूर 

सुकापूर , दरेगाव 
शेलबारी 

शेलबारी, शेवडीपाडा 
टीप . - ज्या महसूल मंडळाच्या नावासमोर कंसात नवीन शब्द नमूद करण्यात आलेला आहे , ते महसुली मंडळ नवीन फोड / पुनर्रचना करण्यात 

आलेले आहे. 


तहसीलदार , शिरपूर यांचे कार्यक्षेत्रातील नवीन महसूल मंडळ व महसूल मंडळात समाविष्ट साझा , 

त्यामध्ये समाविष्ट महसूल गावांची अधिसूचना 

परिशिष्ट 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


१ . शिरपूर 


शिरपूर बु । । 
शिरपूर खुर्द 
वरवाडे 
अमोदे 
शिंगावे 
उंटावद 
थाळनेर- १ 
थाळनेर- २ 


२ . थाळनेर 


आढे 


भोरखेडा 
वाठोडे 
सावळदे 
मांजरोद 
होळ 
भावेर 


शिरपूर बु ।। 
शिरपूर खुर्द 
वरवाडे 
अमोदे 
शिंगावे 
उंटावद, खर्दे बु. ।। 
थाळनेर - १ 
थाळनेर- २ 
आढे, पिंप्री 
भोरखेडा , असली, गोदी 
वाठोडे, जैतपूर 
सावळदे, बाभुळदे, कुरखळी 
मांजरोद, भोरटेक 
होळ, नांथे, अजंदे बु . 
भावेर , पिंपळे 
भाटपुरा 
पिळोदा, जापोरा, घोडसगाव 
बभळाज , तरडी 
अजनाड , सावेर 
हिसाळे, तोंदे, म . दोंदवाडे, 
मालपूर ( उ). 


३. होळनांथा 


भाटपुरा 
पिळोदा 


बभळाज 


अजनाड 


हिसाळे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


२५ 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


परिशिष्ट – चालू 

महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


४. अर्थे खुर्द 


अर्थे बु । । 


अर्थे खुर्द 


भरवाडे 


टेकवाडे 


अर्थे बु ।। 
अर्थे खुर्द 
भरवाडे, चांदपुरी,टेंभे बु। । 
टेकवाडे, खामखेडा प्र. था . 
विखरण बु।।,विखरण खुर्द 
कुवे, बलकुवे, चांदसे 
जवखेडा, लोंढरे , अंतुर्ली 


विखरण बु । । 


कुवे 


५. जवखेडा 


जवखेडा 


भटाणे 


भटाणे, वरूळ 


तहाडी त . त . 


तहाडी त . त., अभाणपूर , ममाने 


नवे भामपूर 


तहाड कसबे 


मुखेड 


६ . बोराडी 


बोराडी 


न्यु . बोराडी 
वाडी बु । । 


नवे भामपूर , जुने भामपूर 
तहाड कसबे , जळोद 
मुखेड , उखळवाडी 
बोराडी, बुडकी 
न्यु . बोराडी , टेंभेपाडा 
वाडी बु||, वाडी खुर्द 
उमर्दा, गुहाळपाणी 
मोहिदा , शेमल्या, काकडमाळ 
वकवाड, झेंडेअंजन दुर्बड्या 


उमर्दा 


मोहिदा 


वकवाड 


नांदडे 


नांदर्डे, वासर्डी, 
सांगवी, हाडाखेड 


७. सांगवी 


सांगवी 


खंबाळे 


खंबाळे, देवसिगपाडा, जोयदा, 
अंजनपाडा. 


पळासनेर 


पनाखेड 


पळासनेर , हेव्या 
पनाखेड , खैरखुटी, हातेड 
आंबे, बोरमळी, वडेल खुर्द 


आंबे 


भिलटदेव 


भिलटदेव , जामन्यापाडा, 
धवळीविहीर. 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५ , शके १९३९ 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


परिशिष्ट – चालू 

महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


८ . गिधाडे ( नवीन ) 

गिधाडे 

गिधाडे, खर्दे खुर्द, पाथर्डे, 

उप्परपिंड . 
जातोडे 

जातोडे, बाळदे, बोरगाव 
वनावल 

वनावल, रुदावली 
हिंगोणी बु. 

हिंगोणी बु ., साकवद 
वाघाडी 

वाघाडी , सुभाषनगर 
९ . करवंद ( नवीन ) 

करवंद 

करवंद 
निमझरी 

निमझरी, वरझडी 
लौकी 

लौकी, हिंगोणीपाडा, नटवाडे 
मांडळ 

मांडळ 
कळमसरे 

कळमसरे , अजंदे खुर्द 
१० . कोडीद ( नवीन ) 

कोडीद 

कोडीद, वाकपाडा 
फत्तेपूर ( फॉ .) 

फत्तेपूर ( फॉ .), बोरपाणी चाकडू 
मालकातर 

मालकातर , गधडदेव 
११. दहिवद ( नवीन) 

दहिवद 

दहिवद 
सुळे, चिलारे , फत्तेपूर (कं .), 

लाकड्या हनुमान . 
रोहिणी 

रोहिणी, भोईटी 
खामखेडा प्र. आं . 

खामखेडा प्र . आं, हिगाव , 

हिवरखेडा. 
अहिल्यापूर 

अहिल्यापूर , तांडे 
गरताड 

गरताड, ताजपुरी 
टीप. - ज्या महसूल मंडळाच्या नावासमोर कंसात नवीन शब्द नमूद करण्यात आलेला आहे , ते महसुली मंडळ नवीन फोड / पुनर्रचना करण्यात 
आलेले आहे. 
तहसीलदार , शिंदखेडा यांचे कार्यक्षेत्रातील नवीन महसूल मंडळ व महसूल मंडळात समाविष्ट साझा , 

त्यामध्ये समाविष्ट महसूल गावांची अधिसूचना 

परिशिष्ट 
महसुली 

महसूल मंडळात 

महसूल साझामध्ये 
मंडळाचे नाव 

समाविष्ट साझा 

समाविष्ट गावे 


सुळे 


० 


१ . शिंदखेडा 


० 


शिंदखेडा - १ 
शिंदखेडा - २ 


शिंदखेडा -१ 
शिंदखेडा - २ 
पाटण , सुलवाडे 


w 


पाटण 


c 


वरपाडे 


वरपाडे 
नेवाडे 
अमळथे 


नेवाडे, सोनेवाडी 
अमळथे 


on 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५ , शके १९३९ 


२७ 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


परिशिष्ट – चालू 

महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 

३ 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


२. भडणे ( नवीन ) 


भडणे 


भडणे 


वरूळ 


वरूळ , घुसरे 


परसामळ 


परसामळ, कुमरेज 


चिरणे 


चिरणे, कदाणे 


दलवाडे प्र. नं . 


दलवाडे प्र. नं. , चौगाव खु . 


चौगाव बु ।। . 


चौगाव बु । ।. 


३. तामथरे ( नवीन ) 


तामथरे 


तामथरे 


अमराळे 


अमराळे 


दराणे 


दराणे, रोहाणे 


सवाई मुकटी 


डांगुणे 
चिमठाणे 


सवाई मुकटी, चिमठावळ 
डांगुणे, सोंडले 
चिमठाणे 


४ . चिमठाणे 


दलवाडे प्र . सो . 


दलवाडे प्र . सो ., पिंप्री 


हातनूर 


हातनूर 


आरावे 


आरावे, जखाणे 


दरखेडा 


दरखेडा, अलाणे 


५ . वर्षी 


वर्षी- १ 


वर्षी- १ 


वर्षी- २ 


वर्षी- २ 


सुकवद 


सुकवद 


तावखेडा प्र . बे. 


दसवेल 


तावखेडा प्र. बे. 
दसवेल , निरगुडी, टेमलाय 
वरसुस, अक्कडसे 


वरसुस 


६. खलाणे 


खलाणे- १ 


खलाणे- १ 


खलाणे - २ 


खलाणे - २ 


वायपूर 


महाळपूर 


वायपूर , चांदगड, सार्वे 
महाळपूर , बाभुळदे, निशाणे 
विटाई, पिंपरखेडा 


विटाई 


धांदरणे 


धांदरणे, डाबली 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


परिशिष्ट – चालू 

महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


TY 


७. पिंप्राड ( नवीन ) 


पिंप्राड 


पिंप्राड , अजंदे खुर्द 


दभाषी 


दभाषी 


दत्ताणे 


कमखेडा 
होळ प्र . बे . 


दत्ताणे, गव्हाणे, शिराळे 
कमखेडा 
होळ प्र. बे. 
हुंबर्डे, वडली 


हुंबर्डे 


८ . नरडाणा 


नरडाणा - १ 


नरडाणा- १ 


नरडाणा- २ 


नरडाणा- २ 


वारूड 


वारूड 


पाष्टे 


पाष्टे 


जातोडा 


९ . गोराणे ( नवीन) 


माळीच 
गोराणे 
कलमाडी 
कंचनपूर 
अजंदे बु। । 
वालखेडा 
वाघाडी बु। । 
बेटावद - १ 
बेटावद- २ 


जातोडा 
माळीच, मेलाणे 
गोराणे 
कलमाडी, बाभळे 
कंचनपूर, डोंगरगाव 
अजंदे बु ।।, वाघोदे 
वालखेडा 
वाघाडी बु||, वाघाडी खुर्द 
बेटावद - १ 


१० . बेटावद 


बेटावद- २ 


मुडावद 


मुडावद 


म्हळसर 


म्हळसर 


वडोदे 

वडोदे, विकवेल 
पढावद 

पढावद, भिलाणे दिगर 
११ विरदेल 

विरदेल 

विरदेल 
आच्छी 

आच्छी, हिसपूर , 
चिलाणे 

चिलाणे 
लोहगाव 

लोहगाव, वसमाने 
कळगाव 

कळगाव, कुंभारे प्र . न. 
रंजाणे 

रंजाणे , जसाणे 
टीप. - ज्या महसूल मंडळाच्या नावासमोर कंसात नवीन शब्द नमूद करण्यात आलेला आहे, ते महसुली मंडळ नवीन फोड / पुनर्रचना करण्यात 

आलेले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


२९ 


अपर तहसीलदार , दोंडाईचा यांचे कार्यक्षेत्रातील नवीन महसूल मंडळ व महसूल मंडळात समाविष्ट साझा, 

त्यामध्ये समाविष्ट महसूल गावांची अधिसूचना 

परिशिष्ट 


महसुली 
मंडळाचे नाव 


महसूल मंडळात 
समाविष्ट साझा 


महसूल साझामध्ये 
समाविष्ट गावे 


२ 


१ . शेवाडे 


शेवाडे 
वाडी, रुदाणे 
दिवी, रेवाडी 


देगाव 


२. दोंडाईचा 


शेवाडे 
वाडी 
दिवी 
देगाव 
सतारे 
वरझडी 
दोंडाईचा - १ 
दोंडाईचा - २ 
वरवाडे 
रामी 
मांडळ 
झिरवे 
मालपूर - १ 
मालपूर - २ 
अंजनविहीरे 


३. मालपूर ( नवीन ) 


सुराय 


४ . विखरण 


सतारे 
वरझडी 
दोंडाईचा - १ 
दोंडाईचा- २ 
वरवाडे 
रामी पथारे 
मांडळ 
झिरवे, धावडे 
मालपूर - १ 
मालपूर -२ , कलवाडे 
अंजनविहीरे 
सुराय , चुडाणे, अक्कलकोस 
कर्ले, परसोळे 
विखरण - १ 
विखरण - २ 
कामपूर 
खर्दे बु । । 
मेथी, सोनशेलू 
साळवे 
निमगुळ - १ 
निमगुळ- २ 
झोटवाडे, शेंदवाडे, साहुर 
टाकरखेडा 
कोडदे, घाणे 
तावखेडा प्र . नं., वडदे, चावळदे 
बाम्हणे , वणी 
रहिमपूरे , जोगशेलू 
कुरुकवाडे 
धमाणे 
विखुर्ले 
दाऊळ, मंदाणे 


कर्ले 
विखरण - १ 
विखरण- २ 
कामपूर 
खर्दे बु । । 
मेथी 
साळवे 
निमगुळ - १ 
निमगुळ- २ 
झोटवाडे 
टाकरखेडा 
कोडदे 
तावखेडा प्र. नं . 
बाम्हणे 
रहिमपूरे 


५ . निमगुळ ( नवीन ) 


६. ब्राम्हणे ( नवीन ) 


कुरुकवाडे 


धमाणे 
विखुर्ले 
दाऊळ 


टीप. - ज्या महसूल मंडळाच्या नावासमोर कंसात नवीन शब्द नमूद करण्यात आलेला आहे, ते महसुली मंडळ नवीन फोड / पुनर्रचना करण्यात 
आलेले आहे. 

गंगाथरण डी., 
धुळे , २२ नोव्हेंबर २०१७ . 

प्र. जिल्हाधिकारी , धुळे. 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५ , शके १९३९ 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मह/कार्या/ जमीन १-ब/ १९६८ / २०१७ . - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६ / ६३९२/ म-६, दिनांक 
१ जुलै १९७६ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४, पोट-कलम (१) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे त्या 
अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ (४) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होणेचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे 
प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ नंतर विचारात घेईल . 
उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकतीकिंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईल . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह / कार्या/ जमीन १- ब/ १९६८/ २०१७. - शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६ / ६३९२/ म -६, दिनांक 
१ जुलै १९७६ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम ( १) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा 
तालुक्यातील लिंपणगाव या महसूल गावातील जोशी वस्ती या भागास सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व अहमदनगर 
जिल्ह्याच्या श्रीगोंदा तालुक्यातील जोशी वस्ती या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 

अनुसूची 

जिल्हा अहमदनगर , तालुका श्रीगोंदा 
गावाचे नाव 

भूमापन क्रमांक 


अ . क्र . 


चतु : सीमा 


लिंपणगाव 
( मूळ गाव ) 


गट नंबर १ ते गट नंबर ५० , 
गट नंबर ५३ ते गट नंबर ४१६ 
( एकूण ४१४ - भूमापन क्रमांक ) 


जोशी वस्ती 
( प्रस्तावित गाव ) 


गट नंबर ५१ ते गट नंबर ५२ , 
( एकूण २- भूमापन क्रमांक ) 


( १) पूर्व : वेळू गावची शीव , श्रीगोंदा 
( २) पश्चिम : ढोकराई माळ व काष्टी शीव 
(३ ) उत्तर : मढेवडगाव, म्हातारपिंप्री शीव 
( ४) दक्षिण : घोड कॅनॉल , मौजे मुंढेकरवाडी शीव 
( १) पूर्व : रेल्वे लाईन व मढेवडगाव रस्ता 
( २) पश्चिम : जंगलेवाडी शीव, ढोकराई माळ शीव 
( ३) उत्तर : मढेवडगाव, म्हातारपिंप्री शीव 
( ४) दक्षिण : जंगलेवाडी व उर्वरित लिंपणगाव शीव 

भानुदास पालवे, 
अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 


अहमदनगर , ७ नोव्हेंबर २०१७ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले. - १. पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

४११७/ जिविशा/ का . व सु . प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१७ , 

जळगाव , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७. 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 

दंडप्र - १ / कावि- २८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५ . 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट 

कलम ( १) व ( ३) . 


आदेश 
क्रमांक दंडप्र - १ / कावि - ४४३९ / २०१७. - जळगाव जिल्ह्यात मागील 
पंधरवड्यात शांततेत पार पडलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका व हिंदू 
धर्मियांचे सण उत्सव देखील तेवढेच शांततेत पार पडले आहेत . त्याकाळात 
राजकीय विरोधी पक्ष व इतर लहान मोठ्या संघटनांनी देखील शासनाचे 
विरुद्ध धरणे, आंदोलने , मोर्चे काढलेले आहेत . वरील परिस्थिती लक्षात 
घेता त्या काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी व 
सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करण्यात आलेले होते . त्यामुळेच समाजविघातक कृत्य करणारे जातीयवादी 
गुंड इत्यादीवर कायद्याचा वचक राहीला होता . हीच परिस्थिती आगामी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


३१ 


येणाऱ्या राजकीय विरोधी पक्ष तसेच हिंदू सण- उत्सव व इतर सामाजिक 
सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविणाऱ्या संघटना यांच्यावतीने तसेच पारंपरिक 
पद्धतीने आयोजित होणारे यात्रा, जयंती , पुण्यतिथी, भागवत सप्ताह 
असे अनेक कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत . त्यादृष्टीने आताही प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागू होणे जरुरीचे आहेत. जळगाव जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या 
अतिशय संवेदनशील आहे. 

दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी राष्ट्रवादी पक्षाच्यावतीने जळगाव 
जिल्ह्यात शासनाच्या विरुद्ध शिंगाडा मोर्चा जळगाव शहरात दिनांक २० 
नोव्हेंबर २०१७ रोजी आयोजित करण्यात आला असून दिनांक १९ 
नोव्हेबर २०१७ रोजी हाच कार्यक्रम धरणगाव तालुक्यात आयोजित 
करण्यात आलेला आहे. सदर मोर्चाचे नेतृत्व राष्ट्रवादी पक्षाचे मातब्बर 
नेते तसेच पदाधिकारी हे करणार असल्याने तसेच बऱ्याच संख्येने 
कार्यकर्ते, सामान्य जनता, शेतकरी हे सहभाग घेणार आहे. त्याच्या 
विविध स्वरूपाच्या मागण्या असून शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित करून 
त्यांना वीज, पाणी, आत्महत्या , कर्जमाफी, महागाई व नोटाबंदी अशा 
एक नाहीतर अनेक प्रश्न शासनापुढे मांडणार आहेत . दिनांक १९ 
नोव्हेंबर २०१७ रोजी जळगाव शहरात मध्यवर्ती भागातील शिवतीर्थ 
मैदानावर हिंदू सनातन संघटनेचेहिंदू जनजागृतीची जाहीर सभा होणार 
आहे. या सभेला देखील कट्टर हिंदुवादी विचारांचे मान्यवर नेते उपस्थित 
रहाणार असून हजारोंच्या संख्येने हिंदू बांधव व भगिनी व आबालवृद्ध 
यांची उपस्थिती असणार आहे. याचा फायदा जातीयवादी गुंड घेण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्ह्यात तालुका स्तरावर दारूबंदीच्या 
मागणीसाठी खेडोपाड्यातील महिला देखील मोर्चा काढत आहे. 

वरील स्वरूपाची परिस्थिती पाहता जिल्ह्यात विविध सण उत्सवाच्या 
अनुषंगाने क्षुल्लकमधील क्षुल्लक कारणावरून देश विघातक कृत्ये करणारे , 
समाजकंटक , जातीयगुंड हे याचा फायदा घेऊनकिंबहुना समाजात तेढ 
निर्माण होईल , अशांतता निर्माण होईल अशा प्रकारचे कृत्य करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेता कोणताही अनुचित । 
प्रकार घडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणे जरुरीचे आहे. 

विरोधी पक्ष तसेच राजकीय गुंड हे देखील हेच माध्यम वापरून मोर्चे, 
आंदोलने , धरणे , उपोषण असे कार्यक्रम राबवून सामाजिक दैनंदिन 
व्यवहारात अडथळा आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . या 
परिस्थितीवर नियंत्रण रहावे व शांतता अबाधित रहावी त्याकरिता 
प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया जरुरी आहे. वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले 
असता सर्वसामान्य जनजीवन सुरक्षित शांततामय स्वरूपात रहावे याकरिता 
व सार्वजनिक शांततेचा फायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये 
यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणे जरुरीचे आहे. 

जिल्ह्यात विविध स्वरूपाचे आंदोलन , उपोषण, मोर्चेयांचे आयोजन 
विरोधी पक्षांच्यावतीने आयोजित केले जातात व अनेक प्रकारे त्याचे 
पडसाद सर्व सामान्यांच्या जनजीवनावर होऊन परिस्थिती हाताबाहेर 
जाते, अशी आंदोलने ते सतत भविष्यातही करीत राहणार यामध्ये शंका 
नाही. 

तसेच जिल्ह्यात दोन राजकीय मंत्री असून त्यांचे दौरे सुरू असतात . 
सदर वेळी विरोधकांकडून त्यांना क्षुल्लक कारणांवरून अडथळा करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तरी किरकोळ कारणावरून कोणताही 
अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पोलीस अधीक्षक , 


जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये माझ्या 
निदर्शनास आणून दिल्याने , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परीरक्षण 
करण्याकरिता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे 
आवश्यक झाल्यामुळे मी , राहुल मुंडके, अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव , 
उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम (१) व ( ३) मधील 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये : - - 

( अ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी ,बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 
पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर 
फेकावयाची हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा 
बरोबर नेणे ; 

( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

(इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे , रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव 
करणे; 

( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशीकिंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, या कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 

वरील कलम ३७ (१) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही. 
___ त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट 
कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांचेपूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा 
मिरवणुका काढण्यास या आदेशान्वयेबंदी घालीत आहे. हा आदेश 
लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका , प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही . 

हा आदेश दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१७ चे सकाळी ६. ०० वाजेपासून 
ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१० चे २४. ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील. 
___ हा आदेश आज दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 

राहुल मुंडके , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

जळगाव . 
जळगाव , ११ नोव्हेंबर २०१७ . 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३० ते डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ - १५, शके १९३९ 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत - 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक डीसी /कार्या ९- ब- १/ २९९९ / २०१७. – पोलीस अधीक्षक, 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ७२३३/ 
२०१७, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात 
विविध मागण्यांचे संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते 
यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम चालू असलेबाबत कळविले आहे. तसेच दिनांक १८ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी शनि - अमावस्या असलेबाबत कळविले आहे . 

वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
२० नोव्हेंबर २०१७ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत 
पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र, दिनांक २ नोव्हेंबर 
२०१७ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , 
राजेंद्र पाटील , अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस 
अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक 
कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्व परवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे : 

( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे, तलवारी, भाले , सुरे, बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल, अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा 
करणे ; 

( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे. 


(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका इ . कार्यक्रम . 

( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रितसर परवानगी 
घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २० 
नोव्हेंबर २०१७ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


अहमदनगर . 


( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणेकिंवा 
तयार करणे ; 


अहमदनगर, ६ नोव्हेंबर २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


